डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 


या समूह विद्यापीठाकरीता नियंत्रक 
आणि आहरण व संवितरण 
अधिकारी घोषित करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन पूरकपत्र क्रमांक: संकीर्ण-२०२३ /प्र.क्र.१२/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ०२ फेब्रुवारी, २०२३. 


(१) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय,क्रमांकःरुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/भाग-१/ 
विशि-३, दि.७ मार्च, २०१९. 

(२) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: रुसायो-२०१८/प्र.क्र.२४८/विशि-३, 
दि.३ नोव्हेंबर, २०२०. 

(३) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१६२/ 
विशि-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१. 


प्रस्तावना : 

संदर्भाधीन क्र. (१) व (२) वरील शासन निर्णयान्वये डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 
साठी सांविधिक व असंविधानिक नियमित पदांची निर्मिती करण्यात आली असून या पदांच्या 
वेतनाचा खर्च खर्च भागविण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.(४ वरील शासन परिपत्रकान्वये स्वतंत्र 
लेखाशिर्ष मंजूर करण्यात आले आहे. त्यास अनुसरुन नियंत्रक व आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन पूरकपत्र: 
डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई या समूह विद्यापीठाकरिता मागणी क्रमांक डब्ल्यू-२, 


२२०२, सर्वसाधारण शिक्षण, ०३, विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२, विद्यापीठांना सहाय्य, (००) 
(००)(३३) समूह विद्यापीठ (कार्यक्रम) (२२०२ ०६३) ३६, सहाय्यक अनुदाने (वेतन) व ३१, सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेत्तर) या लेखाशिर्षासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून संचालक, उच्च शिक्षण 
संचालनालय, पुणे आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सहायक संचालक (लेखा), उच्च 
शिक्षण संचालनालय, पुणे यांना घोषित करण्यात येत आहे. 

सदर QA पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०२०२१७०२५४८७०८ असा 
आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


AJIT MADHUKARRAO 
BAWISKAR 


(अ. म. बाविस्कर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२३ /प्र.क्र.१२/विशि-३ 


५) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
६) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
७) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
८) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०) कुलगुरु, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 

११) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१३) कुलसचिव, डॉ.होमी भाभा स्टेट विद्यापीठ, मुंबई 

१४) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१/१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

१५) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थ-८), मंत्रालय, मुंबई. 

१६) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई 
१७) कार्यासन अधिकारी (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) निवड नस्ती (विशि-३). 


म wae ee विहीर के LSC aE . वले 


पृष्ठ २ पैकी २ 


